जिजाऊ कमर्डियळ को-ऑप 
बँक लि. अमरावती या बँकेच्या 
विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजनेस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००३२ 
दिनांक :- २५ जूले, २०२३. 


वाचा :- 9) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र.ना.बँका/१-सआ/दि जिजाऊ अर्बन बँक/ओटीएस/१९०४/२३ 
दि.१२.०६.२०२२३ 
२) शासन निर्णय क्र.युआरबी १८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स दि.२७ एप्रिल,२०२३ 


प्रस्तावना-: 


जिजाऊ कमठियल को-ऑप बँक लि अमरावती या बँकेस fears एक रकमी कर्ज 


परतफेड योजनेस मान्यता दिल्यास बँकेतील जुन्या कर्जखात्यांची वसूली होण्यास मदत 


होईल. त्यामुळे वसूलीनंतर बँकेचा संचित तोटा कमी होऊन बँकेस वाढीव तरलता उपलब्ध 


होऊ शकेल सदरची योजना बँकेस लागू झाल्यास बँकेला झालेला तोटा भरून येण्यास मदत 


होईल व बँकेची पत सुधारण्यास मदत होईल. सबब, बँकेचे हित लक्षात घेऊन बँकेसाठी 


विशेष एक रकमी कर्ज परतफेड योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. १२.०६.२०२३ रोजीच्या 


पत्राद्वारे जिजाऊ कमडियळ को-ऑप बँक लि अमरावती या बँकेसंदर्भात सादर केलेल्या 


विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मान्यता देण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र सहकारी 


संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५७ मधील तरतूदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या 


अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम-४९ च्या तरतुदीमधून 


सूट देऊन जिजाऊ कमर्शियळ को-ऑप बँक लि अमरावती या बँकेस परिशिष्ट “ अ ” प्रमाणे 


नमूद विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस दि. ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


वरील योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 


यांनी दरमहा आढावा घेऊन भारतीय रिझर्व बँकेच्या अटींचे जिजाऊ कमडियल को-ऑप बँक 


लि अमरावती यांचेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी. 


सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥0(859॥0[॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२६१२४२३९४३०२ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAHUL NE cin 
CHANDRASHEKH अण क. 
A R 5 H | N D E Bais 20580756 12:45:55 +05'30' 
(राहुल गिंदे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती. 

३) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती 
) 
) 


४) सरव्यवस्थापक, जिजाऊ para को-ऑप बँक लि अमरावती. 
५) निवडनस्ती ७-स. 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स, दि. २५ जूले, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


१. बँकेचे नाव : जिजाऊ कमर्ठियल को-ऑप बँक लि अमरावती 


2) योजनेसाठी पात्र कर्जदार - 
अ) दि.३१/०३/२०२२ अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित (Doubtful) 


किंवा त्यावरील वर्गवारीत समाविष्ट केलेली असतील अशा सर्व कर्ज खात्यांना ही 
योजना लागू होईल. 


ब) दि.३१/०३/२०२२ अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या 'सबस्टँडर्ड' वर्गवारीत समाविष्ट 


झालेल्या व नंतर संशयित व बुडित वर्गवारीत गेलेल्या कर्जखात्यांना देखील ही 
योजना लागू होईल. 
३) योजनेसाठी अपात्र कर्जदार - 
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सदर योजना ही पुढील कर्जांना लागू होणार 
नाही. 
अ) फसवणूक, गैरव्यवहार करुन घेतलेली कर्जे व जाणिवपूर्वक थकविलेली कर्जे. 


ब) रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे अथवा आदेशांचे उल्लंघन करुन वितरीत 
केलेली कर्जे. 
क) आजी व माजी संचालकांना व त्यांच्याशी हितसंबंध असणाऱ्या भागीदारी 


संस्था/कंपन्या/संस्था यांना दिलेल्या कर्जांना अथवा त्यांची जामिनकी असणाऱ्या 


कर्जांना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर सवलत देता येणार नाही. 


ड) संचालकांच्या कुटुंबातील व्यक्तिना दिलेल्या कर्जासाठी अथवा ते जामीनदार 


असलेल्या कर्जांना सदर योजना लागू होणार नाही. (येथे 'कुटुंब' (-811॥9) म्हणजे 
म.स.का. HOA ७५(२) मधील स्पष्टीकरण १ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे पत्नी, पती, 


FSIS, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई किंवा सून) 


इ) पगारदारांच्या माळकांशी जर पगारकपातीचा करार झाला असेल तर अशा 


पगारदारांना दिलेल्या खावटी कर्जासाठी सदर योजना लागू होणार नाही. 


अपवाद § एखादी TIRGR कर्मचा-यांची कंपनी आस्थापना जर बंद झाली असेल 
अथवा कर्मचारी कपात AAPA (Employee Retrechment) जर कर्जदार” 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


जामीनदार यांची नोकरी संपुष्टात आळी असेल तर SRT प्गारदारांच्या कर्ज 


प्रकरणांना सदर योजना BY Tels. THT जर फ्गारवार कर्मचारी (कर्जदार) 


FIT झाला HAS, तर HM फ्गारदार कर्ज प्रकरणांना SAS सदर योजना 
लाणु राहील. 


फ) एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेनुसार तडजोडीची रक्‍कम जर रु.५० कोटी किंवा 


त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू करण्यासाठी 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची 
पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहील. 


४) योजनेची मुदत 
या योजनेची मुदत दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहील. दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत 


प्राप्त झालेल्या अर्जावर दि. 39 मार्च २०२४ पर्यंत निर्णय घ्यावा लागेल. 


५) योजनेची व्याप्ती 
अ) ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांना तसेच कर्जाव्यतिरिक्‍त दिलेल्या तात्पुरती उचल 


मर्यादा, बील डिस्काऊंट व इतर आर्थिक सवलतींना लागू होईल. 


ब) कोणत्याही कायद्याअंतर्गत कारवाई चाळू असणाऱ्या व कलम १०१ अन्वये वसूली 


दाखला प्राप्त व कलम ९१ अन्वये निवाडे प्राप्त झालेल्या कर्जानासुद्धा ही योजना 
लागू होईल. 
क) जेथे कर्जदाराची एकापेक्षा जास्त कर्जखाती असतील व त्यापैकी एखादे / काही 


कर्जखाती अनुत्पादक झाली म्हणून इतर सर्व कर्जखाती 'समूह कर्जे' म्हणून 


अनुत्पादक होतात. तर सर्व कर्जखात्यांना एक रकमी कर्ज परतफेड योजेची 


सवलत देण्यात यावी. 


६) योजनेसाठी तडजोडीचे सूत्र 
रिझर्व्ह बँकेने उत्पन्न संकल्पना § जिंदगीचे वर्गीकरण व अनुत्पादक जिदगीसाठी 


करावयाच्या तरतुदीसाठी प्रसिध्द केलेल्या मास्टर सर्कुलर क्रमांक १२ दिनांक 


१/७/२०१५ नुसार कर्जखात्याचे केलेले वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र जिदगी वर्गीकरण थकीत कालावधी 
| सबस्टॅन्डर्ड जिदगी (| अनुत्पादक झाल्यानंतर १२ महिने पर्यंत 
Substandard) 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


२ संशयीत-१ (Doubtful-9) USS झाल्यानंतर १२ महिने 

३ संशयीत-२ ( Doubtful-2) संशयीत-१ झाल्यानंतर ३६ महिने पर्यंत 

४ संशयीत-३ ( Doubtful-3) संशयीत-१ झाल्यानंतर ३६ महिन्यांचे वर 

५ बुडीत (Loss) बॅक, लेखापरीक्षक, सहकार विभाग यांनी 
प्रमाणित केलेनुसार 


अ) ज्या दिवशी संबंधित कर्जखाते हे अनुत्पादक कर्जाच्या संशायीत-१ (Doubtful-49) 


या वर्गवारीत वर्गीकृत केळे असेल त्या दिवशीचा लेजर बॅलन्स व येणे व्याज अजी 
एकत्रित रक्‍कम येणे समजावी. 

ब) बँकेने CUA. ९ % दराने सरळव्याज पध्दतीने तडजोडीच्या दिनांकापर्यंत 
व्याजाची आकारणी करावी. 


क) तडजोड रक्कम परिशिष्ट ब-१ प्रमाणे निश्चित करावी व तडजोड रक्‍कम उणे 


(Negative) येत असेळ तर अशी रक्‍कम कर्जदारास परत न करता संबंधीत 


कर्जखाते या योजनेअंतर्गत बंद करावे. 


ड) १) संशयीत-३ (Doubtful-3) किंवा बुडीत कर्जखात्याची येणेबाकी काढताना 
संशयीत-१(0०0५॥७॥॥-१ च्या मुददल रकमेवर द.सा.द.शे. ९% व्याजदराने 
सरळव्याज पध्दतीने डी-३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी व्याजाची आकारणी करावी व 
त्यामध्ये डी-१ तारखेचे व्याज Parad व परिशिष्ट ब-१ अनुसार तडजोड रक्‍कम 
निश्चित करावी. सदर कर्जखात्यावर संशयीत-३ (Doubtful-3) किंवा बुडीत(_055) 
च्या दिनांकानंतर व्याज वसूल करण्यात येणार नाही. 
२) जर तडजोड रक्‍कम उणे ( Negative) येत असेळ तर Baht रक्‍कम कर्जदारास 
परत न करता संबंधीत कर्जखाते या योजनेअंतर्गत बंद करावे. 
3) १) मयत कर्जदाराच्या बाबतीत तडजोड रक्‍कम परिशिष्ट ब-२ प्रमाणे निश्चित 
करावी. 
2) जर तडजोड रक्कम उणे (Negative) येत असेल तर अशी रक्‍कम कर्जदारास 
परत न करता संबंधीत कर्जखाते या योजनेअंतर्गत बंद करावे. 
उपरोक्त सुधारणेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या परिशिष्ट ब-१ मध्ये- 
संशयीत-३ (Doubtful-3) बुडीत कर्ज खात्यासंदर्भात तडजोडीचे सूत्र व परिशिष्ट 
ब-२ मध्ये 8 मयत कर्जदारांच्या खात्यासंदर्भात तडजोडीचे सूत्र नमूद करण्यात 
आलेले असून सदर दोन्ही परिशिष्टे शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करण्यात येत 
आहेत. 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


३) दि.३१/३/२०२१ रोजी किंवा तत्पूर्वी जी कर्जखाती संशयित-३(0)०५॥०॥-३) 
किंवा बुडीत (Loss) या प्रकारात वर्गीकृत केळी असतील व सदर कर्जदार मयत 
असेल तर, मयत थकीत Genie वारसांकडून वसूली करताना सदरचे खाते 
संशयीत-१()०(॥७॥॥-१) मध्ये वर्ग झाल्याच्या दिनांकारोजीची एकूण येणे 
(मुददल--व्याज) रक्‍कम वसूल करावी. 


७ बँकांनी करावयाची कार्यवाही 


अ) योजना स्विकारल्यानंतर ती सर्व कर्जदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान 
पद्धतीने लागू करण्याचे बंधन बँकेवर राहील. 

ब) योजना स्वीकारल्यानंतर त्याची माहिती सर्व शाखांच्या नोटीस बोर्डवर लावणे 
बँकेस बंधनकारक आहे. तसेच ग्राहकांनी मागणी केल्यास या योजनेची प्रत देण्याचे 
बंधन बँकेस राहील. 

क) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकेचे अध्यक्ष, दोन/तीन संचालक व मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी हे त्या उपसमितीचे सदस्य असतील. सदर समितीने मंजूर 
केलेल्या प्रकरणांना संचालक मंडळाच्या पुढील सभेमध्ये मान्यता घेणे आवश्‍यक 
राहील. 

ड) या योजनेअंतर्गत नामंजूर करण्यात येणा-या सर्व कर्जदारांना कारणासह 
नामंजूरीचे पत्र देणे बँकांवर बंधनकारक राहील. 

इ) एन.पी.ए. ची तारीख व वर्गवारी बँकेच्या दफ्तराप्रमाणे व लेखापरिक्षकांनी प्रमाणित 
केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात यावी. कर्ज परतफेडी संबंधी बाबींमधीळ वाद 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९१ अंतर्गत सोडविण्याची 
तरतूद आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेचा लाभ देणेचे अनुषंगाने अगर तडजोड 
रकमेबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत संबंधित तरतूदीप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

ई) तडजोड रकमेचा भरणा कर्जदारांनी त्याच बँकेतून नवीन कर्ज घेऊन करावयाचा 
नाही. बँकेतील अशा इतर कोणत्याही कर्जातून तडजोड रकमेचा भरणा झाल्यास, 
त्याकरीता संचालक मंडळास जबाबदार धरुन कारवाई करण्यात येईल. 

फ) सदर कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जखाते बंद करताना संबंधित कर्जदारास 
नव्याने कर्ज / सवलत देता येणार नाही. कर्जदारास पुढील ५ वर्षांपर्यंत बँकेकडून 
कोणत्याही प्रकारचे कर्ज / सवलत घेता येणार नाही तसेच तो बँकेतील 
कोणत्याही कर्जास / सवलतीस ५ वर्षे जामीन राहू शकणार नाही. 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


ग) सदर योजनेअंतर्गत अर्जामध्ये नमूद करण्यासाठी कर्जदाराने आपल्या 


कर्जखात्याची (लेजर) माहिती मागितल्यास बँकेने सदरची माहिती कर्जदारास 


तात्काळ उपलब्ध करुन दयावी. 


८) परतफेड करण्यासाठी कालावधी 


अ) कर्जदाराने एक रकमी कर्ज परतफेड योजने नुसार करावयाच्या अर्जासोबत, सदर 


कर्ज प्रकरण ज्या दिवशी अनुत्पादक कर्जाच्या संशायीत-१ (Doubtful-9) या 


वर्गवारीत वर्गीकृत केले असेल, त्या दिवशीच्या लेजर बॅलन्सच्या (मुददल + 
व्याज) किमान १०% रक्‍कम भरणे आवश्यक आहे. 


ब) i) एक रकमी परतफेड योजनेअंतर्गत अर्ज मंजूरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून 


कर्जदाराने एक महिन्यात तडजोडीची सर्व रक्‍कम भरणे आवश्यक आहे. 
अथवा 


i) एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत अर्ज मंजूरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून 


एक महिन्याचे आत कर्जदाराने तडजोड रकमेच्या किमान २५% रक्‍कम 


भरल्यास उर्वरित रक्‍कम भरण्यास पुढील जास्तीत जास्त ११ मासिक 


हप्त्यांचा कालावधी देता येईल. कर्जदाराने १ महिन्यांत 24% रक्‍कम न 


भरल्यास सदर योजनेचा लाभ Ua कर्जदाराने नकार दिला आहे असे 


समजून कर्जदाराने अर्जासोबत भरणा केलेली 4% रक्कम बँकांनी मुददलात 


जमा करुन घेतली जाईल. 


— 


ii) SARA ७५% रकमेचा भरणा पुढील 99 मासिक हप्त्यामध्ये करावयाचा असून, 


त्यास द.सा.द.शे. ९% सरळव्याज पध्दतीने व्याजाची आकारणी केली जाईल. 


या काळावधीत कोणताही हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर 


झालेल्या मुदतीसाठी व उश्लीर झालेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 2% दंड व्याज 
आकारण्यात येईल. 


क) प्रथम १२ महिन्यांच्या कालावधीत तडजोड रकमेचा संपूर्ण भरणा अर्जदाराने न 


केल्यास, उर्वरीत रकमेसाठी त्यास जास्तीत जास्त १२ महिन्यांचा जादा 


कालावधी दिला जाईल व अज्ञा कालावधीसाठी उर्वरीत रकमेवर द.सा.द.शो. 


१०% व्याजदर आकारला जाईल. या वाढीव कालावधीत कोणताही हप्ता 


भरण्यास Bal झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर झालेल्या 


रकमेवर द.सा.द.ऱशो. २% दंड व्याज आकारण्यात येईल. 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


ड) वरीलप्रमाणे जास्तीत जास्त २४ महिन्यात तडजोड रकमेचा भरणा अर्जदाराने न 


केल्यास, अर्जदारास दिलेली सवलत Le करुन त्यांनी यापूर्वी भरणा केलेली सर्व 


रक्‍कम प्रथम थकित व्याजापोटी व नंतर मुद्दलापोटी वसूल करुन नियमित 


व्याजासह व इतर सर्व खर्चासह सर्व येणे रक्‍कम वसूल करण्याचा अधिकार बँकेस 
राहील. 


९) योजनेसंबंधी इतर तरतुदी 


अ) या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार बँकेस असणार नाही. 


ब) सदर योजना सर्व कर्जदारांना कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लागू 


करण्याचे बंधन बँकेवर राहील. 


क) एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत सवलत मिळणाऱ्या कर्जखात्यांना 
महाराष्ट्र सहकार नियम १९६१ चे नियम ४९ अंतर्गत नमूद केलेली निर्ळेखनाची 
प्रक्रिया लागू होणार नाही. 


ड) या योजनेअतर्गत तडजोड केलेल्या खात्यांची सर्व माहिती वार्षिक साधारण सभेने 


नोंद घेण्यासाठी पुढील वार्षिक सभेस, स्वतंत्र विषयाद्वारे देण्याचे बंधन बँकेवर 
राहील. 


इ) या योजनेअतर्गत होणाऱ्या वसुलीवर सरचार्ज लागणार नाही. 


फ) जामीनदार हे सहकर्जदार असल्याने या योजनेअंतर्गत कर्जदाराने अर्ज केला नाही 
तर तो जामीनदारांनाही अर्ज करता येईल. 


ग) (वाचा क्र.०२ मधील शासननिर्णयामध्ये) एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेबाबत 


परिशिष्ट ब (तडजोडीचे Ya), परिशिष्ट क (अर्जदाराने करावयाचा अर्जाचा 


नमुना), परिशिष्ट ड (मंजूरी पत्राचा नमुना), परिशिष्ट इ (वार्षिक सर्वसाधारण 
सभेसमोर द्यावयाची माहिती), परिशिष्ट ब१ (बुडीत कर्जखात्यासंदर्भात 


तडजोडीचे सुत्र, परिशिष्ट ब? (मयत कर्जदाराच्या कर्जखात्यासंदर्भात 


तडजोडीचे सुत्र) समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. सदर परिशिष्टे बँकेच्या 


संदर्भात निश्चित केळेल्या व्याजदरानुसार सुधारीत करावीत. 


१० योजनेची प्रसिध्दी व प्रचार :- 

या योजनेचा अधिकाधिक कर्जदारांना व बँकांना फायदा घेता यावा व बँकेकडील 
एन.पी.ए. कमी होण्यास मदत व्हावी या दृष्टीने आवश्‍यक ती प्रसिध्दी व प्रचाराची मोहिम 
बँकेने हाती घ्यावी. 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


११ योजनेचे संनियंत्रण व अहवाल सादर करणे. 


सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने सहकार आयुक्‍त व 


निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन या योजनेचे 


संनियंत्रण करावे व योजनेच्या प्रगती व फलनिष्पत्तीबाबत संबंधीत बँकेकडून माहिती 
घेऊन दर तीन महिन्यांनी शासनास अहवाल सादर करावा. 


RAHUL GUARDS; ER Ae HIDE 
DN: CN = RAHUL CHANDRASHEKHAR 
CHANDRASHE coverhent of MAHARASHTRA, 
OU = COOPERATION MARKETING AND 
KHAR SHINE कव 
(राहुल शिंदे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


परिशिष्ट ब 
(शासन निर्णय जा.क्र. युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स, दिनांक २५/०७/२०२३ सोबतचे) 
'तडजोडीचे सूत्र' 
उदाहरण :- 
अ.क्र. कर्जदाराची कर्जखाती अनुत्पादक कर्जे 
१. मुदत कर्ज रु.५.०० लाख ५.०० लाख 
2. खेळते भांडवल रु.३.०० लाख -- 
3: बील डिस्काऊंटींग &.9.00 लाख द 
एकूण कर्जे रु.९.०० लाख ५.०० लाख 


(टीप :- रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर सर्कुलर क्रमांक १२ दिनांक १/७/२०१५ नुसार 
वरील सर्व खाती समूह योजनेअंतर्गत अनुत्पादक ठरतात तरी देखील प्रत्यक्ष 
अनुत्पादक असलेल्या मुदत कर्ज खात्यासच एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेची 


सवलत मिळेल.) 
[)-१ चे मुद्दल : रु.५.०० लाख 
अधिक 
D-9 चे येणे व्याज “ रु.१.०० SRF 
D-9 चे एकूण येणे 2 रु.६.०० लाख (A) 
अधिक 


रु.५ लाखावर (म्हणजेच केवळ मुददलावरच) 
तडजोडीच्या दिनांकापर्यंत ( दि.३१/३/२०२२ गृहीत) 


द. सा. द.शो. ६% दराने सरळ व्याज - रु.१५०लाख 
अधिक 
अ.जाहीरात खर्च रु. ०.१० लाख 
ब.विमा खर्च रु.०.०५लाख 
क. न्यायालयीन बाबींसाठी रु.०.३५लाख 
केलेला प्रत्यक्ष खर्च 
एकूण (अ--ब--क) क रु.०.५० लाख 
एकूण येणे डौ रु.८.०० लाख 
>>> | - : 
वजा 
D-9 नंतर बँकेत भरणा केलेली रक्‍कम णि रु.१५०ळाख 
तडजोड रक्कम 2 रु.६.५१० ळाख (क) 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


टीप - १) वर कलम (अ) मधील रकमेच्या 4% रक्‍कम अर्जदाराने अर्ज करतेवेळी भरणा 


करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


परिशिष्ट क 


(शासन निर्णय जा.क्र. युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स, दिनांक २५/०७/२०२३ सोबतचे)) 
अर्जदाराने करावयाच्या अर्जाचा नमुना' 


दि. / / 
प्रति, 
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
- - - - - _ नागरीसहकारीबँकलि. 
विषय - शासन निर्णय दिनांक / / नुसार नागरी सहकारी बँकांसाठी 
'एकरकमी कर्ज परतफेड योजना-२०२२'अंतर्गत सवलत मिळणेबाबत विनंती 
अर्ज. 
संदर्भ - माझे थकित कर्जखाते w. ------- शाखा ७६३००० 
महोदय/महोदया, 
माझे उपरोक्त संदर्भित कर्जखाते क्र. - - - - थकित असून, बँकेच्या पुस्तकात अनुत्पादक 


कर्जाच्या 'संशायित-१' (Doubtful-9) या वर्गवारीत वर्गीकृत केली आहेत. 
याझ्या कर्जखात्यांचा TINS पुढीळप्रयाणे-- 


अक्र कर्णखात्याचा अनुत्पादक Hatt | डी-१ की थकीत CePA (YES 
प्रकार वर्गीकरण + व्याज 

१ 

? 


सदर कर्जखात्यावरील येणे रक्‍कम मला झासन निर्णय दिनांक / / नुसार नागरी सहकारी 
बँकांसाठी 'एकरकमी कर्ज परतफेड योजना २०२२० अंतर्गत भरावयाची असून, या योजनेअंतर्गत मी 
देय असणारी तडजोडीची रक्‍कम मला त्वरित कळवावी. 


७ 2 ३८. 02 2. शी 2. 12 2 (0:00 0. 0 शपथपूर्वक सांगतो की, 
नागरी सहकारी बँकांसाठी 'एकरकमी कर्ज परतफेड योजना २०२२' च्या सर्व अटी व शर्ती मी 
वाचल्या असून, त्या मला मान्य आहेत व मी त्यांचे पालन करण्याची हमी देतो तसेच मी केलेल्या या 
अर्जास, माझ्या कर्जास जामीनदार असलेल्या सर्वांची मान्यता आहे. 


सदर योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पुढील ५ वर्षापर्यंत बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज / सवलत 
मला घेता येणार नाही तसेच इतर कोणत्याही कर्जास / सवलतीस पुढील ५ वर्ष मी जामीन राहू 
शकणार नाही याची मला कल्पना असून त्यास माझी मान्यता आहे. 


सदर योजनेतीत अटींनुसार, अर्जासोबत मी माझ्या संबंधित कर्जखात्यांवर [)-। रोजी येणे असलेल्या 


लेजर बॅलन्स -- त्या दिवसांपर्यंतचे येणे व्याज अशा रु. इतक्या येणे रकमेच्या 4% 
म्हणजेच रु. चा डिमांड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर सोबत जोडत आहे / रोख 
भरणा केलेला आहे. 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


तरी माझ्या अर्जाचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करुन शासन निर्णय क्रमांक -- - दिनांक / / 
मधील एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेची सवलत मला दयावी अशी विनंती आहे. 
कळावे, 
आपला विश्वासू, 
सही/- 
(कर्जदाराचे नाव) 
कर्जखाते क्र. - शाखेचे नाव - 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


परिशिष्ट ड 
(RTT निर्णय जा.क्र. युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स, दिनांक २५/०७/२०२३ सोबतचे)) 
मंजूरी पत्राचा नमुना 
दि. / / 

प्रति, 
अर्जदार श्री.------ - 

विषय - शासन निर्णय दिनांक / / नुसार नागरी सहकारी बँकांसाठी 

'एकरकमी कर्ज परतफेड योजने'अंतर्गत सवलत मिळणेबाबत विनंती अर्ज. 

संदर्भ-१) आपलादि. / / रोजीचा विनंती अर्ज. 

२) आपले थकित कर्जखाते क्र. -------- PURE | oe 

महोदय/महोदया, 


आपल्या उपरोक्त संदर्भित अर्जानुसार नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजना समितीने / संचालक मंडळाने, दि. / /  . रोजीच्या सभेतील ठराव क्र. नुसार 
आपणांस नागरी सहकारी बँकांसाठी 'एकरकमी कर्ज परतफेड योजना-२०२२' अंतर्गत 


रु. /- इतकी 'तडजोड रक्‍्कम' (Settlement Amount) निश्चित केळी असून, यापोटी 
आपण अर्जासोबत भरलेली रक्‍कम रु. /- बँकेसदि. / / रोजी प्राप्त 
झाली आहे. उर्वरित रकमेचा भरणा आपण पुढीलप्रमाणे करावयाचा आहे. 

अ.क्र. । तपशील रक्‍कम रुपये 

3) तडजोड रक्‍कम तात्काळ भरणा केल्यास रु. 

बो तडजोड रकमेच्या 24% रक्‍कम रु. 
परतफेडी संबंधी अटी व शर्ती 


) नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रकमी परतफेड योजना २०२२ अंतर्गत अर्ज मंजूरीचे पत्र प्राप्त 
झाल्यापासून कर्जदाराने एक महिन्यात तडजोडीची सर्व रक्‍कम भरणे आवश्‍यक आहे. अथवा 
i) नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2022 कर्जदारास मंजूर 
केल्यानंतर कर्जदाराने तडजोड रकमेच्या किमान २५% रक्कम मंजूरीच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याचे आत भरल्यास उर्वरित रक्‍कम भरण्यास पुढील जास्तीत जास्त ११ मासिक हप्त्यांचा 
कालावधी देता येईल. १ महिन्यांत 24% रक्‍कम न भरल्यास सदर योजनेचा लाभ घेणेस 
कर्जदाराने नकार दिला आहे असे समजून कर्जदाराने अर्जासोबत भरणा केलेली 4% रक्‍कम 
बँकांनी मुददलात जमा करुन घेतली जाईल. 

ii) उर्वरित ७५% रकमेचा भरणा पुढील ११ मासिक हप्त्यामध्ये करावयाचा असून, त्यास 
द.सा.द.शे.६% दराने सरळव्याज पध्दतीने व्याजाची आकारणी केली जाईल. यावेळी कोणताही 
हप्ता भरण्यास SIA झाल्यास त्यावर Ba झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर झालेल्या रकमेवर 
द.सा.द.शे. 2% दंड व्याज आकारण्यात येईल. 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


कळावे 
आपला विश्वासू, 
सही/- 
(प्राधिकृत अधिकारी) 
नागरी सहकारी बँक 


सोबत - तडजोड रकमेची गणिते (Calculations) 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


परिशिष्ट इ 
(शासन निर्णय युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स, दिनांक २५/०७/२०२३ सोबतचे) 
'वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर द्यावयाची माहिती' 
विषय - महाराष्ट्र शासनाच्या नागरी सहकारी बँकांसाठी 'एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजना-२०२२ ' शासन निर्णय क्रमांक -- दिनांक / / अंतर्गत तडजोड 
केलेल्या थकित कर्जखात्यांची माहिती देणे व संचालक मंडळाच्या निर्णयाची 
नोंद घेणे. (कालावधी दि.१/४/२०- - ते दि.३१/३/२०--) 


१) तडजोड झालेल्या एकूण कर्जखात्यांची संख्या - 


२) तडजोड झालेल्या खात्यामधील एकूण कर्ज मंजूर रक्‍कम - 
v. 
३) तडजोड झालेल्या खात्यावरील दि.३१/३/२०-अखेरीचे एकूण येणे 
(मुददल + व्याज) 2 
रु. 


४) संबंधित तडजोड खात्यांवर आजपर्यंतचे एकूण येणे व्याज > 
रु. 
५) संबंधित तडजोड खात्यांमध्ये आजपर्यंत वसूल झालेली रक्‍कम (मुददल--व्याज) रु. 
६) संबंधीत तडजोड खात्याची आजपर्यंतची एकूण येणे रक्‍कम - 
रु. 
७) संबंधीत तडजोड खात्यावर बँकेने दिलेली येणे व्याजातील एकूण सूट - 
रु. 


टीप - सदर विषय हा केवळ नोंद घेण्याचा असल्याने यासंबंधी सूचक व अनुमोदक घेऊन 
ठराव मंजूर करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


परिशिष्ट ब (१) 


(शासन निर्णय युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स, दिनांक २५/०७/२०२३ सोबतचे) 
_ संशयीत-३ (Doubtful-3) बुडीत कर्ज खात्यासंदर्भात तडजोडीचे सूत्र) 
उदाहरण- 


अ.क्र. कर्जदाराची खाती अनुत्पादक कर्जे 
१. मुदतकर्ज रु.५.०० लाख रु.५.००लाख 
२. खेळते भांडवल रु.३.००लाख a 
३. बील डिस्काऊंटींग रु.१.००ळलाख --- 

एकूण कर्ज रु.९.००लाख रु.५.००लाख 


टीप ( रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर सर्क्युलर क्रमांक नुसार वरील सर्व खाती समूह योजनेअंतर्गत 
अनुत्पादक ठरतात तरी देखील प्रत्यक्ष अनुत्पादक असलेल्या मुदत कर्ज खात्यासच एक 
रकमी कर्ज परतफेड योजनेची सवलत मिळेल) 


[)-१ चे मुद्दल रु ५.००-लाख 
अधिक 

D-9 चे येणे व्याज रु.१.००ळाख 
D-9 चे एकूण येणे रु.६.००लाख (31) 
अधिक 


रु ५.लाखावर (म्हणजेच केवळ मुददलावरच) 
D-9 पासून D-3 पर्यंत दसादशे ६% दराने 


सरळव्याज (अंदाजे) रु.१.५०लाख 

D-3 दिनांकाअखेरची येणे बाकी रु.७.५०ळलाख 
अधिक 
अ.जाहिरात खर्च रु.०.१०ळलाख 
ब. विमा खर्च रु.०.०५ळलाख 
क. न्यायालयीन बाबीसाठी केलेला प्रत्यक्ष खर्च रु.०.३५लाख 
एकूण खर्च रक्‍कम रु.०.५०लाख 
एकूण येणे रु.८.००ळलाख (ब) 
वजा 


D-9 चे नंतर तडजोडच्या तारखेपर्यंत कर्जदाराने बँकेत भरणा केलेली रक्‌कम रु.१.५०लाख 


तडजोड रक्‍कम - रु.६.५०ळाख 
(क) 


( टीप-१) वर HSA मधील रकमेच्या 4% रक्‍कम अर्जदाराने अर्ज करतेवेळी भरणा करणे 
आव्यक आहे) 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स 


परिशिष्ट- ब (२) 


शासन निर्णय युआरबी-१८२३/प्र.क्र.२६४/७-स, दिनांक २५/०७/२०२३ सोबतचे) 
मयत कर्जदाराच्या खात्यासंदर्भात तडजोडीचे सूत्र 


उदाहरण :- 

अ.क्र कर्जदाराची कर्जखाती 

१) मुदत कर्ज 

२) खेळते भांडवल 

३) बील डिस्काऊंटींग 
एकूण कर्ज 


अनुत्पादक कर्जे 
रु.५.००लाख रु.५.००लाख 
रु.३.००लाख ae 
रु.१.००लाख aoe 
रु.९.००लाख रु.५.००लाख 


(टिप § रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर सर्क्युलर क्रमांक १२ दि.१/७/२०१५ नुसार वरील सर्व खाती 


समूह योजनेअंतर्गत अनुत्पादक ठरतात तरी देखील प्रत्यक्ष अनुत्पादक असलेल्या मुदत कर्ज 


खात्यासच एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेची सवलत मिळेल) 


[)-१ चे मुद्दल 
अधिक 

[)-१ चे येणे व्याज 
[)-१ चे एकूण येणे 


अधिक 

अ.जाहिरात खर्च 

ब. विमा खर्च 

क.न्यायालयीन बाबीसाठी केलेला प्रत्यक्ष खर्च 
एकूण येणे 


वजा 
D-9 नंतर बँकेत भरणा केळेली रक्‍कम 


तडजोड रक्‍कम 
टीप :- 


रु.५.००लाख 


रु.१.००लाख 
रु.६.००लाख (31) 


रु.०.१०ळलाख 
रु.०.०५ळाख 
रु.०.३५लाख 
रु.६.५०लाख (ब) 


रु.१.६०लाख 


रु.५.००लाख (क) 


१) वर कलम (3) मधील रकमेच्या ५७% रक्‍कम अर्जदाराने अर्ज करतेवेळी भरणा करणे 


आव्यक आहे. 


२) कर्जदाराच्या मृत्यूची तारीख ही दिनांक ३१ मार्च २०२२ किंवा त्यापूर्वीची असावी. 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


